इंग्रजी लघुलेखक/ लघुटंकलेखक/ टंकलेखक/ 
लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी 
एतदर्थ मंडळाच्या मराठी लघुलेखन/टंकलेखन 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासंदर्भातील परिपत्रक रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-टंलेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र. टंलेप्र-१०८१/सीआर-३४४/वीस-ब, दि. ६.५.१९९१ 
२) समक्रमांकाची दि.२४.३.२०१७ ची अधिसूचना 
३) समक्रमांकाचे दि.०७.०६.२०१७ चे परिपत्रक 
४) समक्रमांकाची दि.०६.१०.२०२१ ची अधिसूचना 
शासन परिपत्रक: - 


शासकीय सेवेतील इंग्रजी लघुलेखक/लघुटंकलेखक/टंकलेखक/लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.६.५.१९९१ च्या अधिसूचनेमध्ये दि.२४.३.२०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेसंदर्भात संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सूचना देण्यात आल्या होत्या. 
दि.०६.०५.१९९१ च्या अधिसूचनेमध्ये आता आणखी काही सुधारणा दि. ०५.१०.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
करण्यात आल्या असल्याने शासन परिपत्रक क्र. टंलेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, दि.०७.०६.२०१७ रद्द 
करण्यात येत आहे. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०२९१५१८०००२३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MILIND BHAGWAN sot 
GAWADE य्य य 
(मिलिंद गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


झासन परिपत्रक क्रमांकः टंळेप-२०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, 


३) सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४) मा. मुख्यसचिव/ अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

५) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

६) सर्व जिल्हाधिकारी 
) 
) 


७) सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
८) प्रबंधक उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई (पत्राने) 
९) प्रबंधक उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने) 
१०) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 
११) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
१२) लोकायुक्‍्त/उप लोकायुक्त, मुंबई (पत्राने) 
१३) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१७) मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशेष कार्य अधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१९) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

२०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी fasta निर्मिती मंडळ, मुंबई 

२१) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 

२२) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

२३) सर्व विभागीय सहायक भाषा संचालक, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नवी मुंबई 
२४) निवड नस्ती (भाषा-२) 


सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यांनी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणावे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


